महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०२ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :- १) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक २३-०५.२०१९ चे आदेश. 
2) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक २९-०६-२०१९ व दिनांक २९-०८-२०१९ चे आदेश. 
३) या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक २८-०८-२०१९ चे आदेश. 
४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थसं-३, दिनांक ०४-०५-२०२०. 
५) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, 
दिनांक ९ जुले, २०२१ 
६) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, दि.०९-०८-२०१६ 


शासन आदेशा 

आंतरविभागीय बदल्या सन २०१९ अंतर्गत संदर्भाधिन क्रमांक १ वरील आदेशान्वये लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या मंत्रालयीन विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या 
आहेत. त्याचप्रमाणे संदर्भाधिन क्रमांक २ वरील आदेशान्वये त्यामध्ये नमूद असलेल्या लिपिक- 
टंकलेखकांस १ वर्षांची (दिनांक ३१-०५-२०२० पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ 
क्रमांक ३ वरील आदेशान्वये मुदतपूर्व बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ वरील आदेशान्वये कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ 
या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत च्या शासन 
निर्णयातील क्रमांक १५ ला अनुलक्षुन आंतरविभागीय बदल्या कार्यान्वित करण्यात आलेल्या नव्हत्या. 

संदर्भ क्रमांक २ व ३ वरील आदेशातील ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या विभागामधून बदली 
झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही त्यांची नावे खालील प्रमाणे 
असून आता संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक ४ व ५ च्या अनुषंगाने खालील कर्मचाऱ्यांना संबंधित रकाना 
क्रमांक ४ येथील विभागातून रकाना क्रमांक ५ येथील बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक ०३- 
०८-२०२१(म.पू.) रोजी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. खालील कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची 
प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू 
व्हावे. :- 


अ. श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती | टंकलेखकाचे नांव विभाग 
शि २ ३ Le षु 
ia श्री मि.रा.तरे सामान्य प्रशासन विभाग | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२ श्री ओं.य.देशपांडे कृषि, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास विभाग 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 


अ. श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. श्रीमती | टंकलेखकाचे नांव विभाग 
ei २ 3 rae षु 
३ | at मो.म.शिदे जलसंपदा विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
४ श्री रो.र.नाईक वैद्यकीय शिक्षण व औषधी | सामान्य प्रशासन विभाग 
द्रव्ये विभाग 
५ श्री ना.शि.लांडगे शालेय शिक्षण व क्रोडा गृह विभाग 
विभाग 
६ श्री चं.चा.पाटील वित्त विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
७ श्री अ.डां.चव्हाण सहकार, पणन व सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
८ | श्रीमती | शोि.सा.भिंगारदेवे सार्वजनिक आरोग्य सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग विभाग 


म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद 
कर्मचा-यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसल्याने, ते जर त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू झाले नाहीत तर, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी 
सेवाखंड धरण्यात येईल. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०२१७१८३१७७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित लिपिक-टंकलेखक, मंत्रालय, मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 


23 अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०० 032, 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

३. सह / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


